भा.पो.से./रा.पो.से. अधिका-यांच्या 
बदली/पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.१३३/पोल-१ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई. पिन-४०००३२. 
दिनांक : २६ सप्टेंबर २०२४. 


शासन आदेठा. 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम 224 मधील तरतुदींनुसार, 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से./रा.पो.से अधिका-यांची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद 
पदावरुन स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदावर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे,- 


अ.क्र. भा.पो.से./रापो.से. विद्यमान पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
अधिका-याचे नाव 

(१) (२) (३) (४) 
भा.पो.से. अधिकारी 

णि . श्री. जी. श्रीधर पोलीस उप आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, 

पुणे हहर गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे 

रा.पो.से. अधिकारी 

२. | att. मिलिद मोहिते पोलीस अधीक्षक, पोलीस उप आयुक्त, 

गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे पुणे शहर 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी कायदा व सुव्यवस्था, 
निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हाशासन SRST, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न(२) 
मधील परंतुकानुसार, सर्वोच्च सक्षम प्राधिकारी यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन area, मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य यांच्याशी 
विचारविनिमय करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


द्‌. हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या फ७५/.114॥3491019.४0९.11 या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०९२६२०४७००६९२९ असा आहे. हा 
शासन आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VENKATESH 
MADHAV BHAT 


(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 


प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 


BRA Sal HATH: आयपीएस-२०२४/प्र.क्र.१३३/पोल-१ 


२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१) पोळीस आयुक्त, पुणे शहर. 
२) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


३) संबंधित भा.पो.से.अधिकारी (पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्यामार्फत). 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती, पोल-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


